महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.२९/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ११ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांक दिनांक ७-५-२०१८ चे आदेश. 
२) सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांक दिनांक १३-६-२०१८ चे आदेश. 


शासन आदेशा 


मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची संदर्भाधिन क्र. १ 
येथील दिनांक ७-५-२०१८ च्या आदेशान्वये आंतरविभागीय बदली करण्यात आली आहे. 
श्री.अ.अ.गावडे, सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या बदलीस प्रशासकीय कारणास्तव संदर्भाधिन क्र.२ 
येथील दिनांक १३-६-२०१८ च्या आदेशान्वये बदली झालेल्या विभागात रुजू होण्यासाठी ६ महिने 
मुदतवाढ (दिनांक ३०-११-२०१८) पर्यंत देण्यात आली होती. आता श्री.गावडे यांच्या जागी पर्यायी 
सहायक कक्ष अधिकारी तयार करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून प्रशासकीय कारणास्तव दिनांक 
३१-०५-२०१९ पर्यंत सदर मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदरहू मुदतवाढ अंतिम स्वरुपाची आहे. 
२.  श्री.अ.अ.गावडे, सहायक कक्ष अधिकाऱ्यास संबंधित विभागानी दिनांक ३१-५-२०१९ 
अथवा तत्पुर्वी कार्यमुक्त करावे अन्यथा सदर सहायक कक्ष अधिकाऱ्यास सामान्य प्रशासन विभाग 
शा.नि. क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१५/का.१४, दिनांक २३.१२.२०१६ अन्वये एकतर्फी कार्यमुक्त 
करण्यात येईल. 

३. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१११६४४१९५३०७ असा आहे. हा STAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ Digi Gajanan Bhimrao Gurav 
G a a n a n ment Of Maharashtra, ou=General Administration 
it, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
25.4. 15b973b0795ae988a7c005050F9180a8021798a5cled41adas 
शे ०72725०470: 

serialNumbe 771 dce3b3 13c3fefSde2ad659e360f73 
Bhimrao Guray या 

Date: 2018.12.11 16:48:55 +05'30" 

(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


१. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग/सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 

२. सह/उप सचिव (आस्थापना),/ आहरण व संवितरण अधिकारी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
विभाग/सार्वजनिक आरोग्य विभाग मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ (संबंधित मंत्रालयीन 
विभागामार्फत) 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. निवड नस्ती/सारसंग्रह (कार्यासन १४-ओ.. 


